महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीकडून २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येणा-या विविध योजनांच्या 
खर्चासाठी (कार्यक्रमांतर्गत) प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१९/प्र.क्र.१७/उसाअ/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १३/०१/२०२१ 
वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : इयुए-१०७५/एलजेजे, दि.१६.४.१९७५ 
२) अल्पसंख्याक विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०१६/प्र.क्र.६(सुधा-१)/का-४, 
दि.५.१०.२०१६ 

३) वित्त विभाग , शासन परिपत्रक क्रमांक : : अर्थसं २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३ दि.१६.४.२०२० 


प्रस्तावना:- 

राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उर्दू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना ES व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये उदू साहित्य 
अकादमीमार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचे पुनर्विलोकन करण्यात आलेले असून सदर योजनांची पुर्ण क्षमतेने 
अंमलबजावणी करण्याकरिता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीकरिता 
रु.१, ३१, 00,000/- (रूपये एक कोटी एकतीस लाख wa) इतकी कार्यक्रमांतर्गत तरतूद मंजूर करण्यात 
आलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ दि. १६ एप्रिल, २०२० च्या परिपत्रकानुसार मंजूर तरतूदीच्या १०% 
इतकी रक्‍कम एप्रिल ते जुन, २०२० या ३ महिन्याकरिता खर्च करण्यास उपलब्ध्‌ करुन देण्यात आली आहे. 
सदरची रक्‍कम रु.१३, १०,०००/- (रुपये तेरा लाख दहा हजार फक्त) दि.५.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
पुनर्विलोकन करण्यात आलेल्या योजनांसाठी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीकडून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात दि.५.१०.२०१६ च्या शासन 
निर्णयान्वये पुनर्विलोकन करण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या खर्चासाठी कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पित 
रु.१,३१,००,०००/- (रूपये एक कोटी एकतीस लाख फक्त) इतक्या तरतूदीतून वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या 
परिपत्रकानुसार माहे एप्रिल ते जून, २०२० या ३ महिन्याच्या कालावधीकरिता १०% च्या मर्यादेत वितरित करण्यात 
आलेली रक्कम रु. १३,१०,०००/- (रुपये तेरा लाख दहा हजार फक्त) खर्च करण्यास महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य 
अकादमीस खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०१९/प्र.क्र.१७/उसाअ/का-५ 


अ. योजना व उद्दीष्टये दि.५.१०.२०१६ च्या शासन । सन २०१९-२० या वर्षा = 
a निर्णयान्वये पुर्नविलोकीत on 
केल्यानुसार मंजूर करण्यात । पा. 
आलेली रक्कम रुपये कार्यक्रमानुसार 
प्रस्तावित रक्‍कम रुपये 
णि इम्कान या त्रैमासिकांचे WHR | रु.४,००,०००/- रु.३,००,०००/- 
2 | उदू हस्तलिखिताचे प्रकाठन | रु.६,००,०००/- रु.४,८५,०००/- 
तसेच उर्दू - मराठी अनुवादकांना 
आर्थिक अनुदान देणे. 
३ उदू भाषेतील कवी/लेखक/ | रु.६,००,०००/- रु.५,२५,०००/- 
विचारवंत यांच्या पुस्तकांना 
पारितोषिक देणे. 
sil रु.१३,१०,०००/- 


२. उपरोक्त योजनांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. झेडई-०१, २२३५, (२२३५ ब ०९४) सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम ०१-अल्पसंख्याकांना सहाय्य अनुदान ०६ राज्य योजनाअंतर्गत 
योजना (०१) (२३) महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीचे विविध योजनेसाठी सहाय्यक अनुदान राज्य (कार्यक्रम) 
३१-सहाय्य्क अनुदाने (वेतनेत्तर) “या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३३२/२०२०/व्य्य-१, दि.३०/१२/२०२० च्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२१०११३१७२०३००५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Mahesh Sadashiv णन 


(0९०11९1, postalCode=400032, 


2.5.4.20=965737dc1 8a2c 1 fbaf047c7a9f61259e5c65db98 1 cB 
hou eKar 1b6c983897e5318874, cn=Mahesh Sadashiv Choukekar 
Date: 2021.01.13 17:24:49 +05'30' 


(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर , 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, (का-७/(का-५)/(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. अधिक्षक नि कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी, मुंबई 
७. निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई 
पृष्ठ २ पैकी २ 


